अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण 
मंडळ, नागपूर व त्या अंतर्गत ३ विभाग, १५ 
उपविभाग, १ भूवैज्ञानिक पथक व १ संकल्पचित्र 
उपविभाग क्र.१ नागपूर तसेच उर्ध्व वर्धा संकल्पचित्र 
पथक क्र. ३ नागपूर या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ३४७ व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील १ पदांस दिनांक 
१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२१/(४९/२०२२)/जसंअ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक: ३० मार्च, २०२२ 


पहावे:- १) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. मुदत-२०२१/(१६७/२१)/ जसंअ, 
दि.१३.१०.२०२१ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि. २२.०२.२०२२२ 
३) अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र.३०८/आलि. 
३/धा. मुदतवाढ/२०२२, दि.१४.०२.२०२२. 
४) आ (पुनर्रचना) जलसंपदा विभाग क्र. आढावा- २०२२/प्र. H.92 /आ. (पुनर्रचना), 
दि. ०३.०३.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांचे अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर व त्या अंतर्गत ३ विभाग, १५ उपविभाग, १ भूवैज्ञानिक पथक 
व १ संकल्पचित्र उपविभाग क्र.१ तसेच उर्ध्व वर्धा संकल्पचित्र पथक क्र. ३ नागपूर या कार्यालयाच्या 
अधिनस्त असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४७ व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १ 
पदांना दिनांक १.०९.२०२१ ते दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास वरील संदर्भीय क्र. १ च्या 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. संदर्भाधीन क्र. ३ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय क्र. २ अन्वये सोबतच्या परिशिष्ट “अ* मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर व त्याअंतर्गत ३ विभाग 
व १५ उपविभाग, १ भूवैज्ञानिक पथक व संकल्पचित्र उपविभाग क्र.१ नागपूर तसेच ved वर्धा 
संकल्पचित्र पथक क्र.३ नागपूर या कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३४७ व परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १ 
पदांस दिनांक १.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन 
राहून शासन मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(४९/२०२२)/जसंअ, 


१. उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
२. ही पदे आकृतिबंधानुसार मंजूर असावी व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 


उपरोक्त विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेच्या व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या वेतनाचा 
खर्च महामंडळास मंजूर असलेल्या तरतुदीतुन खालील लेखाशिर्षातुन भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक आय-५ (नियत अस्थाई आस्थापना) एकूण पदे ३४७ आणि १ अशी एकूण ३४८ पदे 

४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका (ov) विविध पाटबंधारे मंडळांना भाग भांडवली अंशदान, (०४) 
(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय १७१) व मागणी क्र.आय-५ 
(रुपांतरीत अस्थाई आस्थापना) एकूण १ पदे 

४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (02) 
(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) 


हे आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि. २२.०२.२०२२ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व आंतर वित्तीय सल्लागार व सहसचिव व आ 
(प्रशि) कार्यासनाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३०१२१५५१५१२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by JAYA P POTDAR 
DN: c=IN, ०-७ 


: c=Il 3OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
सहपत्र — व ब DEPAR ICode=40003: 
सहपत्र :परिशिष्ट अ.व ब Be 
serialN 
8007६0 
Date: 2 


(जया पोतदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


1406935 १९7393 
9६90804498174111601६882010860649331, 
1928F 8B69AB9ESEA3E7CBAB44D2E79B3CF5C253F371 
1, cn=JAYA P POTDAR 
:16:17 +05'30' 


प्रत- 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
३. वित्त विभाग, व्यय-१२/ व्यय-६/ अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई. 

४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 

६. आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर. 

८. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण विभाग, नागपूर 

९. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण विभाग, भंडारा. 

१०.कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण विभाग, चंद्रपूर 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


15Qabc54cc7bad607088c 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(४९/२०२२)/जसंअ, 


११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/भंडारा/चंद्रपूर 
१२.अर्थ-१, कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.जसंअ कार्यासन, जलसंपदा विभाग संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(४९/२०२२)/जसंअ, 


परिशिष्ट "अ " 


जलसंप्रदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०२२/(४९/२०२२)/जसंअ, दिनांक ३०/०३/२०२२ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपज्लील 


अ.क्र. कार्यालयाचे नांव अ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
1 १_| २ १ 8 4 
| अधिक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प hae || अधिक्षक अभियंता शिना 
अन्वेषण मंडळ, नागपूर 2 |उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे | १_ | 
3 [Mfrs अभियंता/झशा.अ/ स.अ.श्रे-२ ४ 
४ भुवैज्ञानिक आवेक्षक | 9 | 
५ FRR Lae al 
६ 'अनुरेखक za 
७ प्रथम लिपीक | 9 | 
८ lave fetta 4 
९ कनिष्ठ लिपीक ४ 
| १० [sea श्रेणी लघुलेखक चिया 
११ | १ (टंकलेखक ३ 
१२ सहाय्यक भांडारपाल | Ed 
१३ नाईक | | 
१४ वाहन चालक | a “| 
१५ |शिपाई ३ 
१६ |चौकीदार २ 
एकूण ३१ 
२ | संकल्पचित्र उपविभाग क्र.१ नागपूर | १ |उपविभागीय अधिकारी / अभियंता/स.अ.श्रे| १ | 
२ क.अ./शा.अ./स.अ.श्रे-२ ३ 
३ कनिष्ठ लिपिक Eats 
४ शिपाई | 9 | 
एकूण ०६ 
अ । कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे व (शि कार्यकारी अभियंता ha 
जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण विभाग, | २ उप कार्यकारी अभियंता hee 
नागपूर ३ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ ४ 
४ विभागीय लेखापाल Pe || 
५ आरेखक a 
& अनुरेखक ३ 
9 प्रथम लिपिक pa 2] 
८ वरिष्ठ लिपिक 4 
९ टंकलेखक २ 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(४९/२०२२)/जसंअ, 


जलसंप्रदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०२२/(४९/२०२२)/जसंअ, दिनांक ३०/०३/२०२२ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपश्ील 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
१० | ० भांडारपाल ae | 
[en कनिष्ठ लिपिक ४ 
१२ वाहन चालक a 
93 नाईक ay 
१४ शिपाई ५ 
१५ चौकीदार २ 
एकूण ३३ 
| पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प Pea उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ १ 
अन्वेषण उपविभाग, नागपूर. २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 4 
3 स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
४ अनुरेखक a 
षु वरिष्ठ लिपिक [eas | 
६ टंकलेखक बि 
७ कनिष्ठ लिपिक १ 
८ वाहन चालक शिल 
९ शिपाई ३ 
jae | ० चौकीदार शि 
एकूण १८ 
२ पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प pee उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ १ 
अन्वेषण उपविभाग, क्र.१ अमरावती । २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 4 
3 स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
8 अनुरेखक १ 
4 वरिष्ठ लिपिक ore | 
g टंकलेखक [ae | 
9 कनिष्ठ लिपिक १ 
८ वाहन चालक | 
९ शिपाई ३ 
१० | ० चौकीदार |. ही: 
एकूण १८ 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(४९/२०२२)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०२२/(४९/२०२२)/जसंअ, दिनांक ३०/०३/२०२२ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


कार्यालयाचे नांव 


पदनाम 


पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प 
अन्वेषण उपविभाग, क्र.१ नागपूर 


शिक 


उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ 


२ 


स्था. अभि. सहाय्यक 


३ 


टंकलेखक 


:। 


वाहन चालक 


4 


शिपाई 


एकूण 


उर्ध्व वर्धा संकल्पचित्र पथक, क्र. 3 
नागपूर 


उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ 


कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 


कनिष्ठ लिपिक 


०9८ | Av] A] -0 


शिपाई 


एकूण 


पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, 
वर्धा. 


उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ 


-9 |. । -0 | Of}; AV} OO} WG] A] -0 | -0 । AV 


कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 


Cc 
ae 


स्था. अभि. सहाय्यक 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


कनिष्ठ लिपिक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-O} AV} आ 0१ लि ण 0} AW 


एकूण 


-0 
(oN 


भुवैज्ञानिक पथक, नागपूर 


सहा. भुवैज्ञानिक 


भुवैज्ञानिक सहाय्यक 


अनुरेखक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


प्रयोगशाळा सहाय्यक 


शिपाई 


प्रयोगशाळा मदतनीस 


“0० | (२।| (6 | 


चौकीदार 


OO} 0 AV} O} 09 | 6) -O} AV] -O 


एकूण 


ae) 
A) 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(४९/२०२२)/जसंअ, 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


जलसंप्रदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०२२/(४९/२०२२)/जसंअ, दिनांक ३०/०३/२०२२ 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
६ (ब) | कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प १ कार्यकारी अभियंता १ 
अन्वेषण विभाग, चंद्रपूर. २ उपकार्यकारी अभियंता १ 
३ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ ४ 
४ विभागीय लेखापाल १ 
4 प्रथम लिपिक १ 
& वरिष्ठ लिपिक 4 
9 कनिष्ठ लिपिक ४ 
रट टंकलेखक २ 
९ आरेखक १ 
१० अनुरेखक ३ 
११ भांडारपाल १ 
१२ वाहन चालक १ 
१३ नाईक १ 
१४ शिपाई षु 
१५ चौकीदार २ 
एकूण ३३ 
२ | पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग क्र.२, | १ उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/स.अ.श्रे-१ q 
चंद्रपूर २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ षु 
३ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
8 अनुरेखक १ 
षु वरिष्ठ लिपिक १ 
६ टंकलेखक १ 
9 कनिष्ठ लिपिक १ 
वाहन चालक १ 
९ शिपाई ३ 
१० चौकीदार १ 
एकूण १८ 
३ पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, १ उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ १ 
ब्रम्हपुरी २ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
३ टंकलेखक १ 
४ वाहन चालक १ 
षु शिपाई १ 
एकूण | oe | 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(४९/२०२२)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०२२/(४९/२०२२)/जसंअ, दिनांक ३०/०३/२०२२ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


अ.क्र. कार्यालयाचे नांव अ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
४ | पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, ea उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ चिल 
मुल २ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
3 टंकलेखक Pe 
४ वाहन चाळक 1१ | 
षु शिपाई किले 
६ चौकीदार ae 
एकूण ८ 
५ ।पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, १ उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ १ | 
वरोरा २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 4 
3 स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
४ अनुरेखक =a 
षु वरिष्ठ लिपिक विका 
रि टंकलेखक | a | 
9 कनिष्ठ लिपिक a 
é वाहन चाळक Ea 
९ शिपाई ३ 
१७ चौकीदार Za 
एकूण १८ 
६ । पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, eed उपविभागीय अभियंता अधिकारी/स.अ.श्रे-१ za 
आलापल्ली (मुख्या. चंद्रपूर) २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 4 
3 स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
8 अनुरेखक ॥ 3 
५ वरिष्ठ लिपिक fe 
रि टंकलेखक १ | 
७ कनिष्ठ लिपिक Le 
८ वाहन चाळक ॥ ह. 
९ शिपाई ३ 
१० चौकीदार | ee] 
एकूण १८ 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(४९/२०२२)/जसंअ, 


जलसंप्रदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०२२/(४९/२०२२)/जसंअ, दिनांक ३०/०३/२०२२ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
9 पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प | १ | उपविभागीय अभियंता अधिकारी/स.अ.श्रे | 9 | 
अन्वेषण उपविभाग, गडचिरोळी । २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ ५ 
(मुख्या. गडचिरोली) 3 स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
४ अनुरेखक a 
पु वरिष्ठ लिपिक शिव 
६ टंकलेखक प्रक डि 
७ कनिष्ठ लिपिक za 
८ वाहन चालक eae | 
९ शिपाई ३ 
१७० चौकीदार I, ei 
एकूण १८ 
g पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प Pa उपविभागीय अभियंता अधिकारी/स.अ.श्रे-१ ae] 
अन्वेषण उपविभाग, आलापल्ली २ कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ 4 
(मुख्या. चामोर्शी) 3 स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
४ अनुरेखक किच 
५ वरिष्ठ लिपिक शिन 
६ टंकलेखक ॥ | 
७ कनिष्ठ लिपिक फिश 
ह वाहन चालक ॥ ae 
९ शिपाई ३ 
१० | चौकीदार १ 
एकूण १८ 
क कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प La कार्यकारी अभियंता १ 
अन्वेषण विभाग, भंडारा 2 उपकार्यकारी अभियंता etait] 
3 कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ २ 
४ वरिष्ठ लिपिक १ 
५ अनुरेखक नि 
६ नाईक शि 
७ चौकीदार शिका 
एकूण ८ 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(४९/२०२२)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०२२/(४९/२०२२)/जसंअ, दिनांक ३०/०३/२०२२ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
१ पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग , q उपविभागीय अभियंता /अधिकारी/स.अ.श्रे-१ १ 
भंडारा २ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
३ टंकलेखक १ 
४ कनिष्ठ लिपिक १ 
षु वाहन चालक १ 
& शिपाई १ 
एकूण ८ 
२ पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, १ उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ १ 
नागपूर. २ स्था. अभि. सहाय्यक ३ 
३ टंकलेखक १ 
४ वाहन चालक १ 
4 शिपाई १ 
एकूण ee 
3 पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, १ ।उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ १ 
गोंदिया २ ।कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रे-२ षु 
३ स्था. अभि. सहाय्यक 
४ 'अनुरेखक 
५ वरिष्ठ लिपिक 
६ ।टंकलेखक 
७ ।कनिष्ठ लिपिक 
वाहन चालक 
शिपाई 
qo चौकीदार 
एकूण 


१ ।|उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी/स.अ.श्रे-१ 
२ ।कनिष्ठ अभियंता /झा.अ./स.अ.श्रे-२ 

३ Ra. अभि. सहाय्यक 

४ 'अनुरेखक 

५ वरिष्ठ लिपिक 


४ | पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण 
उपविभाग, साकोली 


कनिष्ठ लिपिक 
वाहन चाळक 


ee) ofe ee al-)-|-]-] || -]- 


pe) 
ios 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(४९/२०२२)/जसंअ, 


परिशिष्ट"ब" 
जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-२०२२/(४९/२०२२)/जसंअ, दिनांक ३०/०३/२०२२नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


अ.क्र मंडळ/विभाग/ पदनाम व कर्मचाऱ्याचे नांव । जन्म दिनांक | सेवा निवृत्तीचा 
उपविभाग कार्यालय । पदसंख्या सर्वश्री. दिनांक 
१ पाटबंधारे व जलविद्युत मजूर | १ श्री.संजय ०१/०६/१९६२| ३१/०५/२०२२ 
प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग, १ प्रभाकरराव वाघमारे 
नागपूर 
एकूण za 


KKEKKKKKKKK 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


